स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

औरंगाबाद महानगरपालिका (ha हिस्सा 
पहिला हफ्ता) रू. १६.०६ कोटी 

लेखाशिर्ष (२२१७९७५२) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. २६०/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ ऑगष्ट, २०१८. 


वाचा: 
१) केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक F. No. १/७/२०१५-5७8॥/-| 
(Computer No. ३१०४७०६), दिनांक १२ जुले, २०१८. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, 
दिनांक १५.०५.२०१५ 
3) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. १४३/नवि-३४, 


दिनांक १२.०४.२०१८ 


शासन निर्णय: 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना 
स्वच्छ व चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देझातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची 
आणि या शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र 
शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान APR)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या 
धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी)” राबविण्यात येत आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी)” अंतर्गत औरंगाबाद महानगरपालिकेस नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. १ येथील 
दिनांक १२.०४.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये अनुज्ञेय हिस्सा रुपये ३२.१२८२ कोटी पैकी पहिला हप्ता 
म्हणून रुपये १६,०६,४१,१०३/- (रूपये सोळा कोटी सहा लक्ष एक्केचाळीस हजार एकशे तीन फक्त) 
एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील औरंगाबाद महानगरपालिकेस नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी वितरीत केलेला 
पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये १६,०६,४१,१०३/- (रूपये सोळा कोटी सहा लक्ष एक्केचाळीस हजार 
एको तीन फक्त) वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. २६०/नवि-३४ 
नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
क्र. आलेली निधी रूपये 


| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Lo) सर्वसाधारण, | १६,०६,४१,१०३/- (रूपये 
१९१, महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोई विकासासाठी | सोळा कोटी सहा लक्ष 
विशेष तरतूद, (00) (७६) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | एककेचाळीस हजार 
महानगरपालिकांना सहाय्य केंद्र हिस्सा go टक्के, | veda फक्‍त) 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) (कार्यक्रम) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी 
सदर रकमेचे देयक तयार करावे व ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर 
करून सदर निधी आहरित करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे वाटप औरंगाबाद 
महानगरपालिकेस तात्काळ करण्यात यावे. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना करण्याची कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी. 


षु. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हः शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये ३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे 
असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


0. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ AA-3 दिनांक 2 VAM, २०१८ 
च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १, २, ३, ५, ६, ७ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत seal Ged योजना नाही, 
तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ- 
३०७/अर्थोपाय, दिनांक २८/०५/२०१८ अन्वये करण्यात आली आहे. 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी 
सुचीमधील अनुक्रमांक १, २, ४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. २६०/नवि-३४ 
अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक ३, व अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू 
नाही. 
. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक 2 एप्रिल, २०१८ 
मधील ६ क अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 
प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


१०. सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-३०७/अर्थोपाय, 
दिनांक २८/०५/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ale सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०३१४४४०८०५२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kailas Madhukar Badhan 
vernment Of Maharashtra, 


Kailas eat coer 
Madhukar 
Badhan 


'2804d8f98c03e9a67ca8ecaba02e7eaa 
iS9dfce4flc7189ab74b085, 


ialNumber=e83c1c73de120837488d7637973 
db: 192e2b35ba 1 df&cfead650fcff780F, 


तास Madhukar Badhan 
Date: 2018.08.03 14:47:52 +05'30° 


(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-2, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
. आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, जि. औरंगाबाद. 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


